ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार निवड समिती पुनर्गठित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.१४२०(१३)/प्र.क्र.१५३/सांका.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जून २०२० 


वाचा :-१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग 
क्र.सांसंम/२०००/प्र.क्र.१७७/सांका.२ दि.४ जून २००२ व समक्रमांक शासन निर्णय 
दिनांक २४ सप्टेंबर २००२ 
२) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.ज्ञातूपू/२००७/प्र.क्र.१६७(आ/सांका.४ 
दि.१६ जून २००७ 
३) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागक्र.ज्ञातूपू/१४१५(१३)/प्र.क्र११४/सांका.४. 
दि. २६ जून २०१५ 
४) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.संकीर्ण/८२२०/प्र.क्र.१५/सांका.४ 
दि.१८ जानेवारी २०२० 
५) संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांचे पत्र क्रमांक सांकासं/९५५ दिनांक १८ जून २०२० 


प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये अखिल भारतीय स्तरावर संत साहित्यावर 
उत्कृष्ट साहित्य/वाड:मय लिहीणार्‍या लेखकास प्रतिवर्षी ज्ञानोबा-तुकाराम या पुरस्काराने सन्मानित 
करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. उपर्निर्दिष्ट क्रमांक २ अन्वये विषयांकित समितीची 
पुनर्रचना करण्यात आली होती, तर उपर्निर्दिष्ट क्रमांक ३ अन्वये समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. या पुरस्कारासाठी पुरस्कारार्थी निवड समिती पुनर्गठित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार निवड समितीची खालीलप्रमाणे पुनर्रचना 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) शासकीय सदस्य- 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य अध्यक्ष 
२. मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य उपाध्यक्ष 
३. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य सदस्य 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः .१४२०(१३)/प्र.क्र.१५३/सांका.४ 


ब) अशासकीय सदस्य 
१. श्री. उल्हास पवार 
२. ह.भ.प.जयवंत बोधले 
३. श्री.बापूसाहेब मोरे देहूकर 
४. डॉ. अभय टिळक 
५. श्री. गहिनीनाथ महाराज औसेकर 


२. सदर समिती सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरीता विषयांकित पुरस्कारांच्या निवडीसाठी 
हंगामी स्वरुपात कार्यरत असेल. 


३. प्रवास व बैठक भत्ता :- समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार 
प्रवासभत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


४. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व 
लेखाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदरील खर्च हा मागणी क्र.झेड डी-२, २२०५ कला व संस्कृती यांचे प्रचालन, इतर महोत्सव 
(२२०५ १६०५)-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००६२६१७०२१६८०२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prasad Mahadeo Mahajan 
DN: c=I Ge ra, 


Prasad 
Mahadeo oem 
Mahajan 


aa82e214fc4d0cfaccaed, 
serialNumber=b8ea3f1827aabafa30caec97c9 
8f4c964385 1c3a32cfal 1a13f635fcObea0ac3, 


cn=Prasad Mahadeo Mahajan 
Date: 2020.06.29 18:09:48 +05'30' 


(प्रसाद म. महाजन) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई ३२ 
सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
उप सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
५. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

६. मा. निवड समिती सदस्य, (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 


Cc WwW A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः .१४२०(१३)/प्र.क्र.१५३/सांका.४ 


७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
११.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
१२.महालेखापाल-१ मुंबई (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 
१३.महालेखापाल-२ नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

१४.अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१५.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


